आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- 

शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., आष्टी, 
तालुका आष्टी, जिल्हा बीड. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-३० मार्च, २०१९. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय,स.,प. व व. विभाग,क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ 
२. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१, दिनांक २४.३.१९९९ 
३. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-१११२/प्र.क्र.१०१(भाग-२)/टेक्स-१(ब),दि. २८.२.२०१३. 
४. शासन निर्णय, स.प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-१२१३/ प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (ब), दि. 24.99.2093. 
५. संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या ६(१)/सूतगि/३०९४/१७, दि.२२.३.२०१७. 

६. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ), दि. १०.७.२०१७. 

७. शासन निर्णय, , स., प. व व. विभाग क्र. सूतगि-३३१५/प्र. क्र.9८/टेक्स-१ (अ),दि.२० जाने. २०१८. 
८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२.४.२०१८. 

९. शासन निर्णय, स., प. व व. विभाग, क्र. बैठक-१५१६/प्र.क्र.६०/टेक्स-१(अ), दि. २०.७.२०१८ 
१०. शासन निर्णय, , स., प.व व. विभाग क्र. प्रकल्प- १२१७/प्र. क्र.४८/टेक्स-१ (ब), 

दि. १५ सप्टें., २०१७. 

११. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१/सूतगि/२१९३/१९, दि.२०.३.२०१९. 

१२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५.१.२०१९. 
प्रस्तावना :- 

आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारलेल्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 
कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात झासकीय 
भागभांडवल देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच 
आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन शेतकरी सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.,आष्टी, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड या सूतगिरणीस सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., आष्टी, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड या सूतगिरणीच्या 

रु.५८५७.६ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस दि. १५.९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासनाने मंजूरी दिलेळी आहे. सदर सूतगिरणीने रु. ३४४.०४ लाख (कमाल मर्यादा रु. २९२.८७ 
लाख) इतके सभासद भागभांडवल जमा केले असून त्यानुसार रु. २६३५.८३ लाख इतके शासकीय 
भागभांडवल गिरणीस अनुज्ञेय ठरते. त्यापैकी आतापर्यंत सदर सूतगिरणीस रु. २३७५.०० लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


इतके शासकीय भागभांडवळ एकूण ११ हप्त्यांमध्ये यापूर्वीच वितरीत केलेले आहे. त्याबाबतचे 
विवरणपत्र “अ” सोबत जोडले आहे. 

२. खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भाग भांडवल मंजूर करण्यासाठी सन 
२०१८-२०१९ या वर्षासाठी सुधारित अंदाजान्वये रु.५४,००,००,०००/- (रुपये चोपन्न कोटी फक्त) 
इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रु.२९,७२,६३,०००/- इतकी रक्‍कम खर्च 
झालेली आहे व रु. २४,२७,३७,०००/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. सदर निधीपैकी शेतकरी 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., आष्टी, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड या सूतगिरणीस रुपये 
२,६०,८३,०००/- (रुपये दोन कोटी साठ SS Nall हजार फक्त) इतकी रक्कम याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम ही 
मंजूर प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबींवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरणी 
स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन राहून सदर भागभांडवलाची रक्‍कम मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम हा शासकीय भागभांडवलाचा अंतिम हप्ता असून यांनतर 
प्रस्तुत सूतगिरणी परतफेडीस पात्र ठरेल. 


३. सदर शासकीय भागभांडवल शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व शासन निर्णय क्र. सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ 
टेक्स-१,दि. २४.३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती (अट क्र.५ वगळून) तसेच शासकीय 
भागभांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा 
अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली 
नमूद केलेल्या अतिरिक्‍त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


१) प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/ प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व शासन निर्णय, दिनांक २४.३.१९९९ मधील अटी 
व शा्तींचे (अट क्र.५ वगळून) पालन होत आहे याबाबत संचालक TANT यांनी खात्री करावी. 

२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबतच्या शासन निर्णय, दि. २४.३.१९९९ मधील अ. क्र. 
५ येथील अटीमध्ये शा. नि., क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१अ, दि. १०.७.२०१७ अन्वये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे -सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता 
स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल 
तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असे 
न केल्यास त्यावर दरसाल दर AHS १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. सदर अटीच्या 
अनुषंगाने प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवलाची 
काटेकोरपणे वसुली करण्याच्या सूचना संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. 

३) कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल 
संचालक THAT यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

४) संचालक TAIT, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक मंडळाकडून, 
प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत होणाऱ्या रक्‍कम रु. २,६०,८३,०००/- इतक्या रकमेच्या १०% 
इतके तारण गिरणीच्या संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून मिळवावे. जोपर्यंत असे तारण 
प्राप्त होणार नाही, तोपर्यंत प्रस्तुत आदेशान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम गिरणीस खर्च करता येणार नाही 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


किंवा त्यावर अधिकर्ष (overdraft) काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन संचाळक 
वस्त्रोद्योग यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे व तातडीने 
कार्यवाही करावी. 

५) प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्‍त संचालक 
मंडळास ३ महिन्यांच्या आत वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण द्यावे लागेल. नवनियुक्त संचालक मंडळाने 
असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल अशी 
सुधारणा संस्थेच्या Bye-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 

६) सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

७) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग 
करीत असल्याची खात्री संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन 
लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

९) गिरणीने फॅक्टरी इमारत व इतर बांधकाम, इतर कायम मालमत्ता, प्लॅट अँन्ड मशिनरी, 
स्टोअर्स व स्पेअर्स व प्रि- ऑपरेटिव्ह खर्च या बाबींवर मंजूर प्रकल्प अहवालापेक्षा खूप जास्त खर्च 
केला आहे. सदर जास्तीचा खर्च गिरणीने स्वनिधीतून करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत संचालक 
वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे नियंत्रण ठेवावे. 

१०) सदर सहकारी सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS 
द्वारे अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात 
येऊ नये याबबात संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 

११) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या रकमेचा 
गिरणी योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

92) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण 
करावे. 


१३) प्रस्तुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
करावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण करावे. 

१४ खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधीळ तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१५) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 

१६) सूतगिरणीच्या सर्व सभासदांचे आधार कार्ड क्रमांक सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी जोडणे 
(लिक करणे) बंधनकारक राहील . याबाबतची कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तातडीने 
करावी. 

१७) सूतगिरणीने उभारणीसाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 
त्यानुसार सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद 
भागभांडवळाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


करता येणार नाही. तसचे शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% शासकीय 
भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% वित्तीस संस्थेकडून कर्ज म्हणून 
मंजूर करुन घेतलेले असणे आवश्‍यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रकमेचा विनियोग 
करताना वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर 
बंधनकारक राहील. 

भागभांडवळलाची परतफेड विहित वेळेत गिरणीमार्फत होईल यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व 
दक्षता संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी घ्यावी . 
४. OSIRIA PTE मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम रु. २,६०,८३,०००/- 
(रुपये दोन कोटी साठ लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) इतकी रक्कम शेतकरी सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., आष्टी, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड ( SHETKARI SAHAKARI SOOT GIRNI ॥10., TAL. 
ASHTI, DIST. BEED) या सहकारी सूतगिरणीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा आष्टी, जि. बीड 
या बँकेच्या चालू खाते क्र. ३०३२६०९३४९३ मध्ये RIGS द्वारे जमा करावी. 
५. गिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, क्रमांक 
सूतगि-१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/ टेक्स-१(अ), दि.१५.६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 
६. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 
आणणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक 
मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल 
करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्तिठा: जबाबदार धरण्यात 
येईल. त्यामुळे गिरणीच्या संचालक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक 
खर्च टाळावा. 
७. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ अन्वये, “३२- 
अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद ६ ते ८ पैकी परिच्छेद क्र. ७ (१) अ, ७(१) आ, ७ (2), ७(३), ७(४), ७(६) व ७ (९) मधील तरतूदी 
या प्रकरणी लागू नाहीत. परिच्छेद ६ (अ), ६ (ब), ६ (क), ७ (५), ७ (७), ७(८) व परिच्छेद-८ मधील 
तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता हात आहे. 
६ अ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- या सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक 
योजनेत शासन अर्थसहाय्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. 
६ ब) नियतव्यय उपलब्धता :- सन २०१८-१९ करीता "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील 
भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली 
अंशदान (४४२५ ०३३८),३२ अंशदाने" या लेखाशीर्षाखाली रु.५४,००,००,०००/- इतका निधी 
अर्थसंकल्पित असून आतापर्यंत रु. २९,७२,६३,०००/- इतकी रक्‍कम खर्च झाली असून रु. 
२४,२७,३७,०००/- इतकी रक्‍कम शिल्लक आहे. 
६ क) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ- 
३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास वित्तीय अधिकार 
प्राप्त आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


७ (५) बांधकाम विषयक प्रस्ताव :- सहकारी सूतगिरण्यांच्या स्थापत्य बांधकामाकरीता राज्यस्तरीय 
समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

७ (७) खरेदी प्रक्रिया :- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. 
भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
करण्यात यावी. 

तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तपासणी सूचीतील अ.क्र 
८ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 
> वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशञा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२.४.२०१८ च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. २ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या स्वरुपात 
अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आव्यकता नाही. 
९. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रजञा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. 
२.४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील या प्रकरणी लागू 
असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता होत आहे. 

१०. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “३२ seen” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर 
प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ 
०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाजान्वये 
रुपये ५४,००,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रु. २९,७२,६३,०००/- 
इतकी रक्कम खर्च झाली असून रु. २४,२७,३७,०००/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
सदर सूतगिरणीस सन २०१७-१८ मध्ये रु.३७५.६५ लाख इतके शासकीय भागभांडवल वितरीत 
करण्यात आले असून आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेल्या शासकीय भागभांडवलातून गिरणीने 
प्रकल्पावर रु. २६६८.९० लाख इतकी रक्कम खर्च केल्याचा विनियोग दाखला गिरणीच्या विशेष 
लेखा परिक्षक, वर्ग-१, सहकारी संस्था (सूतगि), सोलापूर यांनी दि.११.३.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच 
सूत गिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- :- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन 
निर्णय क्र. भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा 
उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 
११. या झ्ञासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.२,६०,८३,०००/- (रुपये दोन कोटी साठ 
लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या शासकीय भागभांडवलाचा खर्च "मागणी क्रमांक-व्ही-३, ४४२५- 
सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई 
गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०३३८), 32 STAM" AT लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
१२. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२,६०,८३,०००/- (रुपये दोन कोटी साठ 
लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) इतकी रक्कम शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., आष्टी, तालुका 
आष्टी, जिल्हा बीड ( SHETKARI SAHAKARI SOOT GIRNI LTD., TAL. ASHTI, DIST. BEED) 
या सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या स्टेट 
बँक ऑफ इंडिया, शाखा आष्टी, जि. बीड या बँकेच्या चालू खाते क्र. ३०३२६०९३४९३ (IFSC Code 
58॥९०००२४८३) या खात्यामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. 
गं. TE, कार्यासन अधिकारी RRM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 
- ४०० 0३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. 
ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई- 
goo ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. बँकेचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे.- 
१३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि. २.४.२०१८ अन्वये विभागास प्राप्त झाळेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३१११३६२१११०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


७ Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
p fa S e Nn e et DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
J Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420 
Ka [| | e ka [| c9fb6fa0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenjeet Karlekar 
Date: 2019.03.31 11:41:00 +05'30' 
(प्रसेनजीत कारलेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक,सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
४. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (४ प्रतींसह),सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई 
५. अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई -४०० ०३२ 
वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, मुंबई. 
विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, मुंबई. 
१०.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.संचालक THEM, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१२.प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद. 
१३.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बीड. 
१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१६.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती) 
१७.कार्यकारी संचालक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा आष्टी, जि. बीड. 
१८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, 
मुंबई. 
१९. चेअरमन, शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., आष्टी, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड . 
२०. निवडनस्ती (टेक्स १- ब / टेक्स-१-ओ) 


on SG & 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब) 


शासन निर्णय, क्र. शाभाभा-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१ (ब), दि. 30 मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र- अ 


शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., आष्टी, ता. आष्टी, जि. बीड. 


अ.क्र शासकीय भाग भांडवलास मंजूरी दिल्याचा रक्‍कम 
शासन आदेशा क्रमांक व दिनांक (रु. 

लाखात) 
ae] सूतगि-१२९५/प्र.क्र.३३६/टेक्स-१, दि. १६ जानेवारी, १९९६ २००.०० 
२ | सूतगि-१२९६/प्र.क्र.४१२/टेक्स-१, दि. ३१ मार्च, १९९७ १००.०० 
3 | सूतगि-११९७/प्र.क्र.२७९/टेक्स-१, दि. ३१ मार्च, १९९८ १००.०० 
४ | सूतगि-११०७/प्र.क्र.९३/टेक्स-१ (अ), दि. २ जानेवारी, २००८ १९६.५० 
५ | सूतगि-११०८/प्र.क्र.७०(१३)/टेक्स-१ (अ), दि. ७ जून, २००६ ३३५.०० 
६ । सूतगि-११०९/प्र.क्र.७०/टेक्स-१ (अ), दि. ३१ मार्च, २००९ १६७.४४ 
७ । सूतगि-११०९/प्र.क्र.9०/टेक्स-१ (अ), दि. ३१ मार्च, २०१० ६२.०० 
८ | सूतगि-१११०/प्र.क्र.७०(२)/टेक्स-१(ब), दि. ३१ मार्च, २०११ २०७.०० 
९ । सूतगि-११११/प्र.क्र.७४/टेक्स-१(ब), दि. ३१ मार्च, २०१२ ४८८.८९ 
Fae सूतगि-१११२/प्र.क्र.४१/टेक्स-१(ब), दि. 39 मार्च, 2092 ४२.५२ 
67 सूतगि-१११५/प्र.क्र.९/टेक्स-१(ब), दि. ११ ऑक्टोबर, २०१७ ३७५.६५ 
एकूण २३७५.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


